RNI No . MAHBIL/ 2009/ 39966 
Reg . No.MH /MR/South -357/2012 - 14 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
भाग एक - अ - कोकण विभागीय पुरवणी 


वर्ष ६, अंक ३] 


गुरुवार ते बुधवार, जुलै२४- ३० , २०१४ / श्रावण २-८, शके १९३६ 


[ पृष्ठे ३, किंमत : रुपये २३ .०० 


प्राधिकृत प्रकाशन 
( भाग चार- ब मध्ये प्रसिद्ध करण्यात आलेले आहेत त्यांव्यतिरिक्त ) केवळ कोकण विभागाशी संबंधित असलेले महाराष्ट्र जिल्हा 
परिषदा व पंचायत समित्या, ग्रामपंचायती, नगरपरिषदा, प्राथमिक शिक्षण व स्थानिक निधी लेखा परीक्षा अधिनियमांन्वये 

काढण्यात आलेले आदेश व अधिसूचना . 


जिल्हाधिकारी, सिंधुदुर्ग यांजकडून 

___ आदेश 
क्रमांक NPA- 2802/ 1/ 2014. - मा . राज्य निवडणूक आयोग , महाराष्ट्र यांचेकडील पत्र क्र . अशापत्र क्र . रानिआ / नप 
२०१४/ प्र. क्र .१/ का - ०६ , दिनांक २६ मे २०१४ व महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी, अधिनियम , १९६५ च्या 
कलम १९ अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी , ई . रवींद्रन , जिल्हाधिकारी , सिंधुदुर्ग या प्रगटनाद्वारे असे जाहीर करतो 
की , मालवण नगरपरिषदेच्या पोट -निवडणूक जून २०१४ चे दिनांक ३० जुन २०१४ रोजी घोषित करण्यात आलेल्या निकालान्वये 
खालील उमेदवार निवडून आलेला आहे : 
अ . क्र . प्रभाग क्रमांक जागा क्रमांक निवडून आलेल्या सदस्याचे नाव 

शेरा 
( जर जागा राखीव असेल तर 

कोणासाठी ) 
(१) (२) ( ३ ) 

( ५ ) 
__ _ १ ३ ३क सौ . स्नेहा सुदेश आचरेकर नागरिकांचा मागास प्रवर्ग ( महिला ) 


सिंधुदुर्गनगरी , 
दिनांक २ जुलै २०१४ . 


ई . रवींद्रन , 
जिल्हाधिकारी , सिंधुदुर्ग . 


भाग एक - अ- ( को . वि . पु.) - १ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै २४ - ३० , २०१४ / श्रावण २- ८, शके १९३६ 


जिल्हाधिकारी, सिंधुदुर्ग यांजकडून 

आदेश 
क्रमांक NPA- 2803/ 1/ 2014. - महाराष्ट्र नगरपरिषदा ( उपाध्यक्ष पदाची निवडणूक घेणे ) ( सुधारणा ) नियम , २००६ 
व महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १९६५ चे कलम ५१- अ( ४) अन्वये प्राप्त झालेल्या 
अधिकारानुसार मी , ई. रविंद्रन , जिल्हाधिकारी, सिंधुदुर्ग या प्रगटनाद्वारे असे जाहीर करतो की , नगरपरिषद सावंतवाडी , वेंगुर्ला 
यांचे दिनांक १० जून २०१४ आणि नगरपरिषद , मालवण यांचे दिनांक २० जून २०१४ रोजी घेण्यात आलेल्या उपाध्यक्ष पदाच्या 
निवडणुकीमध्ये खालील उमेदवार निवडून आलेले आहेत : 


निवड झालेले पद 


अ . क्र . निवडून आलेल्या सदस्याचे नाव 
__ ( १) 

( २ ) 
१ श्री . राजन महादेव पोकळे 
२ श्री . अभि वेंगुर्लेकर 

__ श्री . राजन आप्पा वराडकर . . 


उपाध्यक्ष - नगरपरिषद , सावंतवाडी . 
उपाध्यक्ष - नगरपरिष 


w 


उपाध्यक्ष – नगरपरिषद , मालवण . 


सिंधुदुर्गनगरी , 
दिनांक ४ जुलै २०१४ . 


ई . रवींद्रन , 
जिल्हाधिकारी , सिंधुदुर्ग . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै २४ - ३० , २०१४ / श्रावण २ - ८, शके १९३६ 


जिल्हाधिकारी तथा जिल्हादंडाधिकारी,सिंधुदुर्ग यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक GAD- 33/ 4/ 2014, Gen- Coll. - महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समित्या अधिनियम , १९६१ चे कलम 
९(२ ) ( अ ) अन्वये सिंधुदुर्ग जिल्हा परिषद, २६ - आंब्रड , ता . कुडाळ या निवडणूक विभागातून निवडून आलेल्या सदस्याची यादी , 
महाराष्ट्र जिल्हा परिषद निवडणुक नियम , १९६२ चा नियम ६६( १) अन्वये खालीलपमाणे प्रसिद्ध करणेत येत आहे : 

सिंधुदुर्ग जिल्हा परिषदेचे सदस्य 

अनुसूची 


अ . क्र . निवडून आलेल्या सदस्याचे नाव 


कायमचा पत्ता 


ज्या जिल्हा परिषद निवडणूक 
विभागातून निवडून आले त्या 
निवडणूक विभागाचे नांव 


(१ ) 


( २ ) 


कल्पिता केशव मुंज 


(३ ) 
मु . पो . आंब्रड , ता . कुडाळ , 

जि . सिंधुदुर्ग . 


२६ - आंब्रड 


सिंधुदुर्गनगरी, 
दिनांक ४ जुलै २०१४ . 


ई . रवींद्रन , 
जिल्हाधिकारी , सिंधुदुर्ग . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED AT 
GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION, 21- A, NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004, EDITOR: SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI . 


